आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (Ae) 
प्रकल्पास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मॅग्नेट ०४२३/प्र.क्र.१४९/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ मे, २०२३ 


संदर्भ: शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक AMS ०४२२/प्र.क्र.१४९/२१-स, 
दिनांक ११.०५.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ११.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 
मधील “श्री.सु. पु. पांगारकर” या ऐवजी “श्री. सु. ल. काठोळे” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१६१७३२१२७००२ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUGRIV SAMBHAJI ८: 
DHAPATE 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री तथा मंत्री (पणन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३. सह सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे. 
५. प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट संस्था, पुणे. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) नागपूर. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३/त्र्ण व हमी कक्ष), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (१७-स/रोख शाखा) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
१३. निवडनस्ती (२१-स). 


